वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करीता 
काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४/०२/२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक काप्रपो -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १५/०७/२०१० 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक PAU -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १८/०२/२०११ 
३) शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०१२/प्र.क्र १३६/उद्योग-२, दिनांक 92/03/2093 
४) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ १५%अनुदान/ २०१९/ अ-१६१७, दिनांक १३/१२/२०१९ 
५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ अनुदान/ २०२०/ अ-१३३, दिनांक २८/०१/२०२० 
६) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ अनुदान/ २०२०/ ओ-२३२, दिनांक ११/०२/२०२० 
७) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
काप्रयो/ अनुदान/ २०२०/ अ-४२५, दिनांक २०/०३/२०२० 
८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 
९) शासन ज्ञापन, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२, 
दि.२३/०७/२०२०. 
१०) शासन ज्ञापन, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२, 
दि.०९/१२/२०२०. 
ज्ञापन = 
राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासनाने दि.१५/०७/२०१० च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. तसेच दि.१२/०३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये काजू प्रक्रिया 
उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान वाटपाची सुधारीत कार्यप्रणाली निश्चित करुन ही योजना पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेनुसार राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी राज्यामध्ये 
अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर देय असलेल्या 4% मूल्यवर्धित कर भरल्यानंतर सदर कराची 
रक्‍कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून संबंधित घटकांना प्रदान करण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत वित्तीय 
तरतूद अपुरी असल्याने शासनाकडे प्रोत्साहन परताव्याचे प्रलंबित असलेले दावे टप्प्याटप्प्याने मंजूर करण्यात 
आले आहेत. सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये या योजनेकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रुपये ५ कोटी 
एवढ्या निधीपैकी ३०% च्या मर्यादेत रुपये १.५ कोटी एवढा निधी बिडीएस प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिला असून सदर निधी दि.२३/०७/२०२० व दि.०९/१२/२०२० च्या शासन ज्ञापनान्वये उद्योग घटकांना 
वितरीत केला आहे. सद्यस्थितीत शासनाकडे ३२ दावे प्रलंबित असून सदर दावे निकाली काढण्याकरीता 
रुपये १,०३,६५,८०५/- एवढ्या निधीची आवऱ्यकता आहे. त्यामुळे अथसंकल्पित झालेल्या निधीपैकी उर्वरीत 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार वित्त विभागामार्फत ५०% या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः PUA २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१/ उद्योग-२ 


मर्यादेत खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार विभागास रुपये १ कोटी एवढा निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध झाला आहे. सदर योजनेकरीता सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक 
१ व ३ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची 
पडताळणी/शार्तीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र- अ, ब मधील शेवटच्या रकान्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ३२ काजू प्रक्रीया उद्योग 
घटकांना रुपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - के-७, लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग (००)(१२) काजू 
प्रक्रीया उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४८१), ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार एकूण ३२ काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांना वितरीत करण्यात 
येणाऱ्या दाव्यांसंदर्भातील एकूण रुपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे 
आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग 
संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. (निधी वितरीत करावयाच्या 
एकूण ३२ काजू उत्पादक घटकांचा सविस्तर तपशिल झासन ज्ञापनासोबतच्या विवरणपत्र-अ, ब येथे ठेवण्यात 
आला आहे, 

४. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर रकमांचे धनादेश लेखाधिकारी, 
उद्योग संचालनालय यांचे नावे काढून महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 
ष्‌. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन उद्योग संचालनालयाने शासनास सादर करावे. 

६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र ६४/ अर्थ-३, 
दिनांक १६/०४/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात, वित्त विभागाच्या 
दिनांक ०४/०५/२०२० अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१०६७, 
दि.०४/०२/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 


प्रसिध्द करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२२४११४६१५९७१० असा आहे. सदरचे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, , 
Vinod Sopanrao 


Mendhe 


(वि. सो. मेंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनाळय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१/ उद्योग-२ 


[७] 


१ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई -३२. 

. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-४०० ०१० 
. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मुंबई -३२. 

. सर्व संबंधित घटक 

. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१/ उद्योग-२ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्र.काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.९२४(भाग-१)/ उद्योग-२, 
दि. २४/०२/२०२९ -सोबतचे “विवरणपत्र-अ” 


[Admissible |CPIPS 
Sanctioned 
& 


104/2B, Tilari Dam 

Road, Turkewadi, 

Tal. Chandgad, 

Dist. Kolhapur 
Mahalaxmi |1362, Khalche i 04/10/2019 
Cashew Bambar, Matond, 

Tal. Vengurla, 

Dist. Sindhudurg 


Siddheshw |1794, Jadhavwadi, |Sindhudurg ॥ 04/10/2019 
lar Kaju Talawada, Tal. 

Sawantwadi, Dist. 

Sindhudurg 


104/2B, Tilari Dam |Kolhapur 18/10/2019 
Road, Turkewadi 
Tal. Chandgad, 


18/10/2019 
04/10/2019 


104/2B, Tilari Dam 18/10/2019 
Road, Turkewadi 


04/10/2019 


Industries 


Kwality : 24/10/2019 
Agro And 

Food Chandgad, Tal. 

Processing }|Chandgad, Dist. 


At Yashwantnagar, |Kol 24/10/2019 
Post Karve, Tal 


Narayan Chandgad, Tal 13/09/2019 
Cashew Chandgad, Dist 
Industries |Kolhapur 


Prathmesh [Gut No. 753 04/10/2019 
Cashew Milkat No. 1703 
Industries |Hindgaon Road, 


Shri. Mauli [At Post Matne, 04/10/2019 
Cashew Tal. Dodamarg, 
Products _|Dist. Sindhudurg 


104/2B, Tilari Dam 18/10/2019 
Road, Turkewadi 

Tal. Chandgad, 

Dist. Kolhapur 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१/ उद्योग-२ 


510021 510021 


Sadgurukru 
pa Agro 


104/2B, Tilari Dam 20/12/2019 5 6461791 
Road, Turkewadi, 

Tal. Chandgad, 

Dist. Kolhapur 


5. No. 109, 553 |Ratnagiri 20/12/2019 
Processing |No. 03, At 
Pvt. Ltd Zarewadi, Post 

Hatkhamba, Dist. 


29/11/2019 
Sukalwad, Tal. 
Malvan, Dist. 
Sindhudurg 


SRV Food |S. No. 109, Hissa_ |Ratnagiri 14/11/2019 
Processing |No. 03, At 
Pvt. Ltd Zarewadi, Post 


Sindhudurg 
Sukalwad, Tal. 
Malvan, Dist. 
Sindhudurg 


SRV Food |S. No. 109, Hissa_ |Ratnagiri 14/11/2019 
Processing |No. 03, At 
Pvt. Ltd Zarewadi, Post 

Hatkhamba, Dist. 

Ratnagiri 


Laxmi At Post Wairi Sindhudurg } 29/11/2019 


Vishnu & |Bhutnath, Tal. 
Company 


Laxmi At Post Wairi Sindhudurg | 20/12/2019 


Wishnu & |Bhutnath, Tal. 
Company 


[At Kumari, Post 07/01/2020 _ 840091 1 714081 
Sambare, Tal. 

Gadhinglaj, Dist. 

Kolhapur 


Ranbambuli Sindhudurg } 07/02/2020 
Taluka- Malvan. 
Industries |Dist-Sindhudurg 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१/ उद्योग-२ 


At Kumari, 
Sambare, Tal. 
Gadhinglaj, Dist. 
Kolhapur 


Taluka- Malvan. 
Dist-Sindhudurg 


Sambare, Tal. 
Gadhinglaj, Dist. 
Kolhapur 


Taluka- Malvan. 


Dist-Sindhudurg 


Konkan Taluka- Malvan. 
Industries |Dist-Sindhudurg 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः काप्रयो २०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-१)/ उद्योग-२ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्र.काप्रयो-२०१९/ प्र.क्र.१२४(भाग-९)/ उद्योग-२, दि. २४/०२/२०२९ सोबतचे “विवरणपत्र-ब” 


र 7 Name of the Unit | Address Period of CPIPS CPIPS (As | Tax Paid | Actual Made Difference | 85% of 85% Difference 
No | No. per Annex | (As per admissible (as admissibl | of Actual sanctioned | of 85% to be 
‘B') Annex 'C’) | Per Annex B / e of CPIPS| admissibl | Admissible | & disbursed | sanctioned 
Annex C (As per eCPIPS |amount to the unit 
From To whichever is Annex '€') | amount 
less) 
eal Ea ac | ae [ee 4 1 6__| 7 i> 8__| Le | to शि Le | ages || | 4 | 
1 451 | Sadgurukrupa Agro | Gut No. 286, At Post 01/04/2014 | 30/06/2014 234100 234100 23°4100 णि 234100 198985 i 198985 
Processing Here, Chandgad Tilari 
Road, Tal. Chandgad, 
Dist. Kolhapur 
2 | 1165 | Sadgurukrupa Agro | Gut No. 286, At Post 01/10/2016 | 31/12/2016 647313 647313 647313 473913 173400 550216 402826 147390 
Processing Here, Chandgad Tilari 
Road, Tal. Chandgad, 
Dist. Kolhapur 
3,46,375 
अ.क्र. विवरणपत्र |. दाव्यांची संख्या संख्या रक्‍कम (रुपये) 
श्‌ A २३० ९६,५२,६२५/- 
र ब ०२ ३,४६,२७५/- 
एकूण ३२ 2,00,00,000/- 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


